( Man 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 28th April 2016 . 


. 


. 


A 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १६ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १-७, शके १९३८ [ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये ११ .०० 

___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) . म. शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक २८ मार्च, २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 


क्र . टिपीएस -२४१२ -६८ -प्र .क्र . ५६- २०१३ -नवि-९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस -२४९६- १५०५-प्र .क्र . २७३ -९६-नवि-९ , दि . ६ मे , २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १५ जुलै, २००० पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत , नागपूर ( ग्रामीण ) तालुक्यातील , मौजे चिचोली येथील खसरा क्र . १२८ , १२१ , १२२, १२३ , १२४ , १२५ , १३० , 
१३७, १३८ , १३९ ( भाग), १४० , १४३( भाग ), तसेच मौजे खडगांव येथील खसरा क्र . १२६, १३४, १३५ , १३६ , १३८ , १३९ , १४० , १४१ , १४५ , १४६ , १४७, १४८ , 
१४९ आणि मौजे लावा येथील खसरा क्र . १३८ , १३९ , १४० , १४१, १४२, १४३( भाग) १४४, १४५( भाग), १४६( भाग), १४७( भाग ), मधील जमिनी ( यापुढे “ उक्त 
जमिनी ” असे संबोधले आहे ) दगडखाण विभागात समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीपैकी, मौजे चिचोली येथील खसरा क्र . १२८ मधील जमिनींचा वापर विभाग , दगडखाण विभागाऐवजी सार्वजनिक 
निमसार्वजनिक विभाग असा बदलणे व मौजे चिचोली येथील खसरा क्र . १२१ , १२२ , १२३ , १२४ , १२५ , १३० , १३७, १३८ , १३९ ( भाग ), १४० , १४३( भाग ), 
तसेच मौजे खडगांव येथील खसरा क्र . १२६ , १३४, १३५ , १३६ , १३८ , १३९ , १४० , १४१ , १४५, १४६ , १४७, १४८ , १४९ आणि मौजे लावा येथील खसरा क्र . 
१३८ , १३९, १४० , १४१ , १४२, १४३ ( भाग ) १४४ , १४५( भाग), १४६ ( भाग ), १४७( भाग ), मधील जमिनींचा वापर विभाग , दगडखाण विभागाऐवजी कृषी विभाग असा 
बदलणे ( यापुढे उक्त “ फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे व यानुसार , उक्त अधिनियमाचे कलम २० 
चे उप कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार , उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप- कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४१२- ६८( न )- प्र . 
क्र . ५६- २०१३ - नवि -९ , दि . १९ डिसेंबर , २०१४ उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत जनतेकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी 
देण्याकरीता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता उक्त अधिनियमांचे कलम १६२ ( २ ) अन्वये अधिकारी म्हणून सह संचालक नगर रचना , नागपूर 
विभाग , नागपूर यांची नियुक्ती करण्यांत आली होती , ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे .); 


ना . - एक - अ -१ ( १३१५). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल पत्र क्र . प्रा . यो . ना ./ मौ . चिंचोली/ मौ . खडगांव / कलम २० ( ३ ) ससंचानाग / ५४० , दि . २४ - ४ 
२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त जमिनी 
दगडखाण विभागातून वगळून सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभाग व शेती विभागात समाविष्ठ करणे आवश्यक असल्याचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या दि . ६- ५- २०१५ व ४- १- २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील उक्त फेरबदलातील जमिन वापर 
बदलासाठी देय अधिमूल्य अर्जदार यांनी भरणा करणे आवश्यक आहे. तथापि उक्त जमिनी पैकी मौजा चिचोली खसरा क्र . १२८ या वर प्रस्तावित 
भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वस्तुंचे संग्रहालय विकास करण्याकरीता नागपूर सुधार प्रन्यास नोडल एजन्सी आहेत . त्यांनी दि . २२- १२- २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये उक्त फेरबदलाचा उद्देश , वापर आणि स्वरुप विचारात घेऊन अधिमूल्य आकारणीस सुट मिळावी अशी शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या विनंतीनुसार उक्त फेरबदलाचा उद्देश , स्वरुप व वापर विचारात घेता शासनाने उक्त फेरबदलासाठी अधिमूल्य आकारणीस सुट 
दिलेली आहे ; 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप कलम ( ४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त क्षेत्राबाबतच्या उक्त फेरबदलास 
पुढील प्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीचेदिनांक ६ मे , २००० ची अधिसुचना पुढील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे ; 
“ उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीचे शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . " 

नोंद 
उक्त जमिनीपैकी , मौजे चिचोली येथील खसरा क्र . १२८ मधील जमिनींचा वापर विभाग , दगडखाण विभागाऐवजी सार्वजनिक निमसार्वजनिक विभाग 
असा बदलणे, मौजे चिचोली येथील खसरा क्र . १२१ , १२२ , १२३ , १२४ , १२५ , १३० , १३७, १३८ , १३९ ( भाग ), १४० , १४३( भाग ), तसेच मौजे खडगांव येथील 
खसरा क्र . १२६, १३४ , १३५ , १३६ , १३८ , १३९ , १४० , १४१, १४५, १४६ , १४७, १४८ , १४९ आणि मौजे लावा येथील खसरा क्र . १३८ , १३९ , १४० , १४१, १४२ , 
१४३( भाग) १४४, १४५( भाग), १४६( भाग), १४७( भाग ), मधील जमिनींचा वापर विभाग , दगडखाण विभागाऐवजी कृषी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकानार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


( १ ) संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( २) विभागीय सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर . 


( ३ ) जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


( ४ ) सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 
( ५ ) सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर शाखा , नागपूर . 


प्रस्तुत सूचना शासनाच्या www . maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर सुध्दा प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १- अ ( ना .वि .पु .). म. शा . रा., अ . क्र . ६८ 


URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai- 400 032 , dated the 28th March , 2016 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 


No. TPS - 2412- 68 ( N)-CR-56- 2013- UD - 9 . 


Whereas , the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan ”) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. 
TPS - 2496-1505 -CR- 273- 96- UD- 9 , dated the 6th May , 2000 under Section 15 of the Maharashtra Re 
gional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) and 
has come into force with effect from the 15th July , 2000 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


And whereas , in the said Regional Plan , in Nagpur (Rural) Taluka, the lands bearing Khasara Nos . 
128 , 121, 122 , 123 , 124 , 125 , 130 , 137 , 138 , 139 ( Part), 140 , 143(Part) of Mauza Chicholi and Survey Nos . 
126 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 , 140 , 141, 145 , 146 , 147 , 148 , 149 of Mauza Khadgaon and Khasara Nos. 138 , 
139 , 140 , 141, 142 , 143 (Part), 144 , 145 (Part), 146 ( Part), 147(Part) of Mauza Lawa (hereinafter referred to 
as “ the said Lands”), are included in Stone Quarry Zone ; 

And whereas , the Government is of the opinion that , it is necessary to change the allocation of the 
land bearing Khasara No . 128 of Mauza Chicholi, from Stone Quarry Zone to Public Semi- public Zone, 
and also to change the allocation of the lands bearing Khasara Nos. 121, 122 , 123 , 124 , 125 , 130 , 137 , 
138 , 139 (Part), 140 , 143 (Part) of Mauza Chicholi and Khasra Nos . 126 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 , 140 , 141 , 
145 , 146 , 147 , 148 , 149 ofMauza Khadgaon and Khasara Nos . 138 , 139 , 140 , 141, 142 , 143 (Part), 144 , 
145 (Part), 146 (Part), 147 (Part) of Mauza Lawa, from Stone Quarry Zone to Agriculture Zone, accordingly 
modify the said Rigional Plan as per provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the said Act, (herein 
after referred to as “ the said Modification ” ) ; 


And whereas , Notice No. TPS - 2412 -68 (N )- CR - 56 - 2013 - UD - 9 , dated the 19th December, 2014 , under 
sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act ,was published , inviting objections and suggestions from the 
public regarding the said Modification and the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur, 
was appointed as the Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer” ) for the purpose of sub -section 
(2 ) of Section 162 of the said Act, to hear the suggestions and objections received in this regard and 
submit his report to the Government ; 


And whereas , the said Officer videhis letter No. L. H . I.-ful - ÌGETİq - ch41470 (3 )- 24817H1 - 480 , dated the 
24th April, 2015 , has submitted his report to the Government ; 


And whereas, after considering the report of the said Officer and consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the allocation of the said 
Lands should be changed from Stone Quarry Zone to Public Semi- Public Zone and AgriculturalZone ; 


And whereas , Government vide it s Resolution dt. 6 - 5 - 2015 & 4 - 1 - 2016 decided to charge premium 
for change of zone in Regional Plan Area , accordingly premium is required to be paid by the Applicant for 
zone change of the said land Nagpur Improvement Trust has been appointed as Nodal Agency to develop 
the Museum of personal belongings of Bharatratna Dr. Babasaheb Ambedkar on Khasara No . 128 of 
Mouza Chicholi, Nagpur Improvement Trust vide its letter dt. 22 - 12 - 2015 has made request to Govern 
ment to give exemptions from paying premium considering the nature, purpose and use of said lands ; 

And whereas , Government has decided to exempt the said lands from paying the premium ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred on it by sub - section (4 ) of section 20 of the Act, the 
Government hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notifica 
tion dated the 6th May, 2000 as follows 

" In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry ” 


ENTRY 
" In the said Regional Plan the allocation of the land bearing Khasara Nos . 128 ofMauza Chicholi is 
changed from Stone Quarry Zone to Public Semi-Public Zone, and also changed the allocation of the 
lands bearing Khasara Nos , 121, 122 , 123, 124 , 125 , 130 , 137 , 138 , 139(Part), 140 , 143 (Part), of Mauza 
Chicholi and Khasara Nos . 126 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 , 140 , 141, 145 , 146 , 147 , 148 , 149 of Mauza 
Khadgaon and Khasara Nos . 138 , 139 , 140 , 141, 142 , 143( Part), 144 , 145 (Part), 146 (Part), 147( Part) of 
Mauza Lawa, from Stone Quarry Zone to Agriculture Zone as shown on the Plan .” 

Copy of the plan showing the above said Modification shall be made available for inspection of the 
general public during office hours on all working days at the following offices - | 

( 1) The Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune . 
(2 ) The Divisional Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur . 
(3 ) The Collector , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


(4 ) The Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 
(5 ) The Assistant Director of Town Plannning , Nagpur Branch , Nagpur . 
This Notification shall also be made available on the Government s web site at www .maharashtra .gov .in 

By order in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S . CHOUHAN, 
Section Officer . 


भाग १- अ ( ना .वि . पु.). म. शा . रा., अ . क्र . ६९ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल 


क्र . नपका- वि . यो .- फे - ३९८ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र . टी . पी . एस .- २४०६- ३१२३-प्र .क्र . १३३- ०७-नवि -९ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २००८ अन्वये 
काटोल शहरासाठी विकास योजना मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५- १२- २००८ पासून अंमलात आली आहे . 


ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने म्हणजे नगर परिषद काटोल ने मंजूर विकास योजनेतील पुढे दर्शविलेल्या तक्त्यामधील जागेचे वापरामध्ये आराजी 
फेरबदल करण्याचे नगरपालिकेचे सभेने ठरविलेले आहे . या बदलामुळे मंजूर झालेल्या विकास योजनेच्या स्वरुपात विशेष बदल होणार नाही . 


तक्ता 


आराजी 


अ . क्र . विकास आराखड्यानुसार विकास योजने 

सर्व्हे क्रमांक प्रमाणे आरक्षण 
___ (२) 


प्रस्तावित 
आरक्षण 


नगरपरिषद सभेचा 
ठराव क्रमांक व दिनांक 


( ४ ) 
हे . आर 


५९७/ ३ 


कृषी 


१.९१ 


निवासोपयोगी 

क्षेत्र 


सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्र . ५२ , दि . २५ - ८ - २०१५ 


प्रयोजनासाठी 


६०० 


कृषी 


१ .०१ 


निवासोपयोगी 

क्षेत्र 


सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्र . ५२, दि . २५-८ - २०१५ 


प्रयोजनासाठी 


५९७/ २ 


१ .९२ 


कृषी 
प्रयोजनासाठी 


निवासोपयोगी 

क्षेत्र 


सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्र . ५३, दि . २५ -८ - २०१५ 


४ 


५९६ 


कृषी 


१.२४ 


निवासोपयोगी 


सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्र . १२, दि . २३- ११ -२०१५ 


प्रयोजनासाठी 


क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत बदल दर्शविणारा नकाशा तयार करुन तो नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या वेळात सर्व जनतेस अवलोकनार्थ 
खुला ठेवला आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार अशी “ जाहीर सूचना ” देण्यात येत आहे की , वरील 
बदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीला काही हरकत असेल अथवा सूचना करावयाची असेल तर त्यांनी लेखी स्वरुपात अध्यक्ष , नगर परिषद , काटोल यांचेकडे 
ही “ जाहिर सूचना ” “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या पेक्षा जास्त नाही या कालावधीत द्यावी . 


अशा सर्व सूचनांचा योग्य तो विचार वरील बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करण्यात येईल . 


काटोल : 
दिनांक १३ एप्रिल २०१६ 


लक्ष्मीबाई ईश्वरचंद जोशी , 

अध्यक्ष , 
नगरपरिषद , काटोल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१- २७, २०१६/ वैशाख १-७ , शके १९३८ 


HTI 9- 31 (FLÊÀ .g .). A . STI.PT ., 37 . 56 . 00 . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


MODIFICATION UNDER SECTION 37 OFMAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act , 1966 — 

No. MCK -P . S .-D .P .-M .- 398 - 2016 . 

Whereas , Development Plan of Katol has been sanctioned by the Government of Maharashtra 
in Urban Development Department vide it s letter No . TPS - 2406 -3123 -Case No. 133 - 07 -UD - 9 , Dated 
4 - 11 - 2008 and it has came into force with effect from 15 - 12 - 2008 . 

Whereas the Planning Authority i.e .Municipal Council , Katol has now decided to make areas modi 
fication in the aforesaid sanctioned Development Plan of Katol in respect of the purpose as per Munici 
pal Resolution in following Chart . This change will not change the character of the aforesaid sanc 
tioned Development Plan of Katol. 


CHART 


S .No. 


Survey 

No . 


Reservation 

As per 
D . P . 
(3 ) 


Area 
As per 
D . P . 

(4 ) 
H . R 


Proposed 

for 
Change 

(5 ) 


Sanction Authority 
Municipal Resolution 

and date 

(6 ) 


(2 ) 


597 / 3 


1 . 91 


Agriculture 

Zone 


Residential General Committee 
Zone 

Resolution No . 52 
Date 25 - 8 - 2015 


600 


1 .01 


Agriculture 

Zone 


597 / 2 


1 . 92 


Agriculture 

Zone 


Residential General Committee 
Zone Resolution No . 52 

Date 25 -8 - 2015 
Residential General Committee 
Zone Resolution No . 53 

Date 23 -8 - 2015 
Residential General Committee 
Zone Resolution No. 12 

Date 23 - 11- 2015 


596 


1 . 24 


Agriculture 

Zone 


And whereas the Plan showing the proposed Modification is kept open in the Office of Municipal 
Council, Katol during office hours for inspection of public . 

Now , therefore, under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , it s 
hereby notified that any person having any objection or suggestion regarding the proposed modification 
may communicate the same in writing to the President, Municipal Council , Katol within a period of not 
more than one month from the date of publication of this Notice in the Mahatashtra Government 
Gazette . The objections shall be considered by the Planning Authority before submitting the proposal 
to the Government for sanction . 


Katol : 
Dated the13th April 2016 . 


LAXMIBAI ISHWARCHAND JOSHI, 

President, 
Municipal Council, Katol. 


71. - 56 -37- 7 ( 9394 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १- ७, शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


बुधवार , एप्रिल २० , २०१६/ चैत्र ३१ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना. वि .पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्र . कार्या-१०- नविशा-निवड- कावि - २६०- २०१६ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० चे अधिकार , आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांनी त्यांचे आदेश क्र . एमएनसी- ११०- ०१-सिआर -२३- का -११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती 
( नामनिर्देशीत सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पोंभूर्णा, नगर पंचायतीचेदिनांक ३० - ११- २०१५ रोजी घेण्यात आलेली 
विशेष सभा व त्या सभेत खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या व्यक्तीस नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत करण्यात आलेले आहे . 


अनुसूची 


नगर पंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत 

सदस्याचे नाव 


( २) 
श्री . अजित अरुण मंगळगिरीवार 


पोंभूर्णा 


चंद्रपूर : 
दिनांक १८ एप्रिल २०१६ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १-७, शके १९३८ 


७ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना .वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk-10- UDB-ele- WS-260 - 2016. 

In exercise of the powers delegated to meby the Order No. MNC - 110 -01 - CR - 23 - D - XI, dated 17th August, 2001 from the 
State Election Commissioner , Maharashtra with and Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats Qualification and 
procedure for appointment of nominated councillors rules , 2010 Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils , 
NagarPanchayats and Industrial Townships Act, 1965 ( Mah. XL of 1965 ). I, Collector, Chandrapur district hereby publish the 
name of persons who have been declared duly nominating as nominated councillors of the Nagar Panchayat, Pombhurna shows 
in schedule against their names inthe special meeting held on dated 23. 03. 2016. 


Sr.No. 


SCHEDULE 
Name of the Nominated 

councillors 


Nameof the 
Nagar Panchayat 


( 2 ) 


Shri Ajit Arun Mangalgiriwar 


Pombhurana 


Chandrapur : 
Dated the 18 th April 2016 . 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR, 

Collector, Chandrapur. 


भाग १- अ , ( असा .) ( ना . वि .पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र . कार्या-१० - नविशा-निवड - कावि-२६६- २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) चे अधिकार, आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्र . एमएनसी- ११ -०१-सिआर-२३- डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले असून 
त्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , भद्रावती नगर परिषदेची दिनांक ७-०४- २०१६ रोजी घेण्यात 
आलेली दुसरी विशेष सभा व त्या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार भद्रावती नगर परिषदेचे अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


शेरा 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 


( अध्यक्षपदासाठी राखीव 
असेल तर कोणासाठी ) 


( २) 
अनिल नारायण धानोरकर 


( ३ ) 
नगर परिषद , भद्रावती 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 
प्रफुल रामदास चटकी 


नगर परिषद , भद्रावती 


चंद्रपूर : 
दिनांक २० एप्रिल २०१६ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


भाग १- अ ( असा.), ( ना .वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 10- UDB- ele- WS- 265 - 2016 . 


In exercise of the powers delegated to meby the Order No .MNC - 110 -01-CR - 23 - D - XI, dated 17th August, 2001 from the State 
Election Commissioner, Maharashtra read with sub -section (1 ) of Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965). I, Collector, Chandrapur district hereby publish the name of 
persons who have been declared duly elected in the specialmeeting held on date 7 -04 - 2016 , Nagar Parishad Bhadrawati as the 
President & Vice -President shown in schedule against their names. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the President 


Name of Council 


Remarks 
(Whether the post of President 
is reserved , if so for Whom ) 


( 4 ) 
O . B. C . 


Anil Narayan Dhanorkar 


Nagar Parishad 

Bhadrawati 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of the Vice- President 


Name of Council 


PrafulRamdas Chatki 


(3) 
Nagar Parishad 

Bhadrawati 


Chandrapur : 
Dated the 20th April 2016 . 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 

Collector, Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


९ 


शुक्रवार , एप्रिल २२ , २०१६/ वैशाख २ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . साशा- कार्या- १२-पंसपोनि - ३९५-२०१६. 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी १०९६-सीआर-३४- ९६-पीआर, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ (३) आणि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या ( मतदार गण व निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ च्या नियम ६० अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर याद्वारे जाहीर करतो की , उक्त आदेशाच्या अनुसूचीतील स्तंभ क्रमांक (३ ) मध्ये नमूद केलेले सदस्य अनुसूचीच्या स्तंभ 
क्रमांक (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणाच्या पोट-निवडणुकीत निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
पंचायत निर्वाचक गण क्रमांक व नाव पंचायत समितीवर निवडून आलेल्या 

कायमचा पत्ता 
समितीचे नाव 

सदस्यांचे पूर्ण नाव 
( १ ) 

(३ ) 
५६. दुर्गापूर -२ ( सर्वसाधारण महिला ) नेऊलकर शितल दिपक 

रा . दुर्गापूर, वार्ड क्र . ५ , 

ता . व जि . चंद्रपूर . 
५८ . जूनोना ( सर्वसाधारण ) सिडाम विनोद यशवंत 

रा . कारवा , ता . व जि . चंद्रपूर 
६२. पडोली ( अनुसूचित जमाती महिला) शिल्पा/शिला आनंदराव गेडाम रा . दाताळा , म्हाडा कॉलनी नं . ४० , 

ता . व जि . चंद्रपूर . 


( २ ) 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर : 
दिनांक २२ एप्रिल २०१६ . 
ना -एक - अ- ३ (१३१५ ). 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १-७ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 
__ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० - अका-जिपपंसनि - स . क्र . १० ( १६)- कावि - ५०४ - २०१६ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ (३ ) ( अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार आणि 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक नियम , १९६२ चे नियम ६० अन्वये मी , महेश आव्हाड , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“ अ ” प्रमाणे पंचायत समिती ,निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे, त्यांच्या कायमच्या पत्त्यासह आणि ज्या निर्वाचक गणातून ते निवडून 
आले त्यांच्या नावासह प्रसिद्ध करित आहे . 


अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव 


आरक्षण वर्ग 


कायमचा पत्ता 


निर्वाचक गणाचे 
क्रमांक व नाव 

( ३ ) 


निवडून आलेल्या 
उमेदवारांचे नाव 


( २ ) 


( १) 


( ४ ) 


गडचिरोली 


४५- जेप्रा 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( ५ ) 
मडावी अमिता श्यामकांत द्वारा गणपत नामदेव 

पंदीलवार 
मु . पो . बोदली , ता . व 

जि . गडचिरोली . 
ममिता अवसूजी किरंगे मु . पो . सोडे, ता . धानोरा , 

जि . गडचिरोली. 


धानोरा 


३३- धानोरा 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


गडचिरोली : 
दिनांक २१ एप्रिल २०१६ . 


महेश आव्हाड , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ४७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा : - १ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ ( अ ) अन्वये 
२. अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५ - प्रक्र .- १०- का -६, दिनांक १० ऑगस्ट, २०१५. 

आदेश 
क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर/ २४- कावि - १८० - २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व गोंदिया पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० - ६- २०११ रोजी होऊन मतमोजणी 
दिनांक ६- ७ - २०१५ ला झालेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचेनिवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सक्षम अधिका- याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ २ अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी आपणास उक्त तरतदीनसार कार्यवाही बाबत या कार्यालयाचे सचनापत्र दिनांक १८ - 3 - २०१६ अन्वये सचित करण्यात आले 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिका -याकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १- ७, शके १९३८ 


११ 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 


आहे . 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . ३ मध्ये नमूद ( निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता , सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( २ ) 


- 


( ४ ) 


न् 


१० पिंडकेपार 


( ३ ) 
रिनायत कल्पना भुवन 
सिडाम बेबी सुनिल 


रा . नगपूरा मुर्गी, ता . जिल्हा -गोंदिया 
रा . फूलचूरटोला, ता . जिल्हा- गोंदिया 


१४ फूलचूर 


र 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण क्र . 

व नाव 


० 


( ३ ) 


( ४ ) 


० 


( २) 
०८ धापेवाडा 
१० घिवारी 


बहेरवार दिपलता यादोराव 


रा . लोधीटोला , पो . धापेवाडा , ता . जि . गोंदिया 


पुसाम जयतुरा रूपलाल 


रा . शिवणी -दासगांव , ता . जि . गोंदिया 


- 


१२ कामठा 


१८ गंगाझरी 


सोनवाने रामेश्वर दिवारू 
उइके बेला रघूविरसिंग 
सहारे सुशिला खेमचंद 


रा . पो . खातीया , ता . जि . गोंदिया 
मु . पो . गंगाझरी, ता . जि . गोंदिया 
रा. नगपूरा (मुर्गी), ता. जि . गोंदिया 


c 


२० पिंडकेपार 


c 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 


वाचा : - १ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ ( अ ) अन्वये . 


२ . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५- प्रक्र - १० - का -६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर - २६- कावि -१८१ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व आमगांव पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० -६- २०१५ रोजी होऊन मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचेनिवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर केलेले 


आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सक्षम अधिका -याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ २ अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत . 

__ आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाही बाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १८-३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचे दिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिका- याकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 

त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे. 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . ३ मध्ये नमूद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता , सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 
अ . क्र . निवडणूक विभाग 

उमेदवारांचे नाव 

उमेदवारांचा पत्ता 
क्र . व नाव 


( १) 


( ३ ) 


( २ ) 
१५ घाटटेमनी 


० 


ब्राम्हणकर जगदिश हरी 


मु . पो . कालीमाटी , ता . आमगाव , जिल्हा - गोंदिया 


- 


१५ घाटटेमनी 


हरिणखेडे गणेश अनंतराम 


१९ पदमपुर 
१९ पदमपुर 


कोरे हेमलता अनंतराम 
फुले निरू शशिकांत 


मु . कट्टीपार, ता . आमगाव , जिल्हा- गोंदिया 
मु . पानगाव, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . कुंभारटोली, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


४ 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण क्र . 

व नाव 
( २ ) 


( १) 


( ४ ) 
मु . बोदा, ता . आमगाव, जि . गोंदिया 


० 


( ३ ) 
वाढई अमृता राधेश्याम 
खोब्रागडे रीना ललीतकुमार 


२९ घाटटेमनी 


0 


३० कटटीपार 


मु . मुंडीपार , पो . सरकारटोला , ता आमगाव , 
जि . गोंदिया . 


0 


३१ कटटीपार 


मडामे प्रिती प्रेमलाल 


मु . मुंडीपार , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३२ किकरीपार 


मु . धामगाव , ता . आमगाव ,जिल्हा गोंदिया 


6 


३३ बनगाव 


गायधने शकुंतला पांडुरंग 
फुडे राजकुमार रामभाऊ 
भांडारकर शालीनी राजेंद्र 


0 


३४ रिसामा 


मु . बनगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु. रिसामा, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बोथली , पो . ठाणा , ता . आमगाव , 
जिल्हा गोंदिया . 


6 


३५ चिरचाळबांध 


कोरे नंदकिशोर रोशन 


३५ चिरचाळबांध 


डोये उमेशकुमार गणपतराव 


मु . पो . चिरचाळबांध, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . चिरचाळबांध, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३५ चिरचाळबांध 


भांडारकर शंकरराव हरीराम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १-७, शके १९३८ 


१३ 


परिशिष्ट- ब - चालू 


( ३ ) 


( ४) 


१० 


३५ चिरचाळबांध 


नागपुरे विजयकुमार मोतीराम 


मु . खुर्शीपारटोला , पा . चिरचाळबांध , ता . आमगाव , 
जिल्हा गोंदिया 


३६ ठाणा 


बोपचे रेखा देवानंद 


मु . ठाणा , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३६ ठाणा 


मु . ठाणा , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३७ गोरठा 


३७ गोरठा 


बघेले सविताबाई मुलचंद 
पाथोडे रघुनाथ परसराम 
बागडे विजय तुकाराम 
चुटे लखन हनुजी 
पटले जितेंद्र लेकचंद 


मु . गोरठा, ता . आमगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . कुंभारटोली , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . गोरठा, ता . आमगाव, जिल्हा गोंदिया 


३७ गोरठा 


३८ पदमपुर 


मु . बोरकन्हार , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३८ पदमपुर 


मच्छिरके देवेद्रसिंह पंचमसिंह 


मु . सावंगी , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३८ पदमपुर 


रहांगडाले लोकचंद केशवराव 


मु . पो . बोरकन्हार, ता . आमगाव, जिल्हा गोंदिया 


१९ 


३९ अंजोरा 


टेकाम अरुणाबाई राधेश्याम 


मु . गंगूटोला पानगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 


वाचा : - १ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ ( अ ) अन्वये 


२ . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप - २०१५ - प्रक्र .- १०- का - ६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर- २९ - कावि- १८२ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व गोरेगांव पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० - ६- २०१५ रोजी होऊन मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचेनिवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद , व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ २ अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाही बाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १९- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे आणि अशा कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे . 
ना - एक - अ- ४ ( १३१५ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १-७, शके १९३८ 


___ त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट- अ व परिशिष्ट -ब मधील रकाना क्र . ( ३) मध्ये नमूद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ - अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता, सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
२५ शहारवाणी 


१ 


कोडापे वनमाला थानसिंग 


मु . धानुटोला, पो . कवलेवाडा, ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


२६ सोनी 


हरिणखेडे रामेश्वर प्रेमलाल 


मु . पो . हिरडामाली , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२६ सोनी 


बोपचे डोमाजी चैतराम 


मु . पो . सोनी, ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२७ घोटी 


रंगारी श्यामकुवर किसन 


मु . पो . मुंडीपार , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२९ मुंडीपार 


धमगाये बिंदिया सुमेंद्र 


मु . मुंडीपार , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२९ मुंडीपार 


जगणित शारदा भुमेश्वर 


रा . तिल्ली/ मोह, ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


परिशिष्ट- ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण क्र . 

व नाव 


( ३ ) 


(२ ) 
५१ हिरडामाली 


बंसोड रंजना बाबुराव 


हरीणखेडे लक्ष्मीबाई रुपराम 


५१ हिरडामाली 
५१ हिरडामाली 
५२ सोनी 


मु . पो . तुमखेडा बु., ता . गोरेगाव, जि . गोंदिया . 
मु . पो. हिरडामाली, ता. गोरेगाव, जि . गोंदिया . 
मु. पो. तुमखेडा बु., ता. गोरेगाव, जि . गोंदिया . 
मु . नोनीटोला, ता. गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


पटले शोभाबाई तुळशीराम 


पुंडे ललीता चंद्रसेन 


५२ सोनी 


रहांगडाले डुलनबाई यादोराव 


रा . चिल्हाटी , पो . म्हसगांव , ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


५२ सोनी 


चव्हाण ममता झनकलाल 


रा . सोनी , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


५४ घोटी 


मेळे यशवंत आसाराम 


मु . भंडगा, पो . मुंडीपार , ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


५५ पाथरी 


ठाकरे भरतलाल अनंतराम 


५७मुंडीपार 


उईके लिला येवचंद 


रा. पाथरी , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 
रा . मुरदोली, ता. गोरेगाव , जि . गोंदिया . 
रा . घुमर्रा, पो . मोहाडी, ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


१० 


५७ मुंडीपार 


भोयर काचंद सुरेश 


११ 


५८ तेढा 


बहेकार कल्पना रविन्द्र 


मु . पो . चोपा, ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १-७, शके १९३८ 


१५ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये . 

( २) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप -२०१५-प्रक्र - १०- का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर- २८ - कावि - १८३- २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ , 
गोंदिया जिल्हा परिषद व तिरोडा पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३०- ६- २०१५ रोजी होवून मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १८- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही, त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 

___ त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे. 

त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . (३) मध्ये नमुद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक 
लढविणा- या ) उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षाच्या कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - अ 


अ.क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३१ - सेजगाव 


पटले आशा हेमंत 


मु . बघोली , पो . परसवाडा , ता . तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


३२ - सुकळी ( डाक ) 


उइके नितु खुमेंद्र 


३२ - सुकळी ( डाक ) 


कोकुडे रशिका सुखदास 


३४- कवलेवाडा 


चौरे मनोज परमानंद 


मु . बोदलकसा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . गुमाधावडा, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . करटी खुर्द, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदिया. 
मु . पो . कवलेवाडा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . मुंडीकोटा , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . उमरी, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


३४- कवलेवाडा 


बर्वे गेंदलाल मोडक 


३४- कवलेवाडा 


मीसरीलाल कुवरलाल शेंडे 
पाटील अर्चना शिवकुमार 


३५ - सरांडी 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १-७, शके १९३८ 


परिशिष्ट- ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचेनाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( १ ) 


( २) 
६०- अर्जुनी 


१ 


( ३ ) 
नेवारे वंदना रमेश 
राहांगडाले सुनिताबाई पांडुरंग 


६० - अर्जुनी 


६१- सेजगाव 


राहांगडाले श्रावण हरीचंद 


० 


६३-इंदोरा खुर्द 
६३-इंदोरा खुर्द 


कनोजे अर्चना मुकेश 
जांभुळकर मिनाक्षी हितेंद्र 
मसराम दामोदर मनोहर 


मु . गोंडमोहाडी, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . अर्जुनी, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदिया. 
मु . डब्बेटोला, पो . काचेवानी , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . बरबसपुरा, पो . काचेवानी, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . तिरोडा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . मेंढा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . पो . ठाणेगाव , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . बोपेसर , पो . लाखेगाव ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


६४ - सुकळी ( डाक ) 


० 


० 


६४- सुकळी ( डाक ) 
६६ -ठाणेगाव 


सयाम ज्ञानेश्वर बाजीराव 
पटले गीता प्रदिपकुमार 
पटले प्रभुदास नत्थु 


० 


६७ - कवलेवाडा 


मु . कवलेवाडा , पो . कवलेवाडा , ता . तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


१० 


तिडके विजय बालाजी 


मु . मनोरा, ता .तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


६८-मुंडीकोटा 
६८-मुंडीकोटा 
७२- कोयलारी 


मु . घोगरा, पो. मुंडीकोटा , ता . तिरोडा , जिल्हा गोंदिया. 


भांडारकर प्रशांत मधुकर 
राहांगडाले अनिता गौरीशंकर 


१२ 


मु . कोडेलोहारा , ता .तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये. 

( २) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५- प्रक्र -१०- का -६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


al 


आदेश 


क्र . अका -जिपपंसनि-सिआर - ३१ - कावि - १८४ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व सडक अर्जुनी पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० - ६- २०१५ रोजी होवून 
मतमोजणी दिनांक ६ - ७ - २०१५ ला झालेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छूक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२ - अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका- याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १९ - ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचे दिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १-७, शके १९३८ 


१७ 


__ त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 


आहे . 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र .(३) मध्ये नमुद ( निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा-या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ.क्र . 


उमेदवारांचेनाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( १) 


( 3 ) 


( २ ) 
३७- पांढरी 


० 


३७- पांढरी 


३८ - डव्वा 
४० -चिखली 


उंदिरवाडेलिनाताई जयेशकुमार 
कांबळे प्रियंका आशिष 
पटले भुमेश्वर मनिराम 
डोये वंदना बालगोविंद 
दशरिया रजनी नाशिक 


रा . पांढरी , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा . मुरपार , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. मुरपार ( राम), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया. 
मु . कोहमारा, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
मु . पो. शेंडा , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 


c 


C 


४१- शेंडा 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( २ ) 


( ४ ) 


चौधरी शिवचरण देवाजी 


७३ - कोसमतोंडी 
७३ - कोसमतोंडी 


७४ - पांढरी 


मळकाम किशोर गणपत 
मसराम निर्मला राजेंद्र 
कवरे निर्मला निलकंठ 


७५ - डव्वा 


७५ - डव्वा 


७६- डोंगरगांव / ख 
७६ - डोंगरगांव / ख 


७६- डोंगरगांव / ख 
७६- डोंगरगांव/ ख 
७७- खोडशिवनी 


चाकाटे रंजना कुवरलाल 
खोटेले मोहनलाल लटारु 
मुनीश्वर प्रदिप देवाजी 
मुनीश्वर भास्कर तुळशीराम 
हत्तीमारे हरीदास रामदास 
परशुरामकर वनिता राजेंद्र 
लंजे हेमलता विनोद 
इरले मोहन तुकाराम 
मेंढे ओंकार लक्ष्मण 
बडोले प्रशांत सुखराज 
रामटेके मनोज प्रेमलाल 
साखरे शिवदास श्रावण 


रा. कोसमतोंडी, ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. कोसमतोंडी, ता. सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. संलगटोला ( खा ), ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा . डव्वा , ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . डव्वा, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. डोंगरगांव, ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . वडेगांव , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया. 
रा . वडेगांव, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा . परसोडी, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. खोडशिवनी , ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . घाटबोरी ( को ), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . राका , पोष्ट-चिखली, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया. 
मु . बकी/ मेडवी, ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. खोबा , ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. कोलारगांव ( कोसबी), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . कोलारगांव ( कोसबी), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . सालईटोला/ कन्हारपायली, पो . शेंडा , ता . सडक अर्जुनी, 
जिल्हा गोंदिया . 


७७ - खोडशिवनी 


७९ -चिखली 


७९ -चिखली 


८०- कोकणा/ ज 
८० - कोकणा/ ज 
८० - कोकणा/ ज 
८१ - शेंडा 


भोंडे मंगला गंगाराम 


ना - एक - अ - ५ ( १३१५ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १-७, शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म. शा . रा., अ . क्र . ५२ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये . 


( २ ) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०१५- प्रक्र - १० - का - ६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि-सिआर- ३२- कावि -१८५- २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व देवरी पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३०- ६- २०१५ रोजी होवून मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छूक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 


___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १९- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे. 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे, आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे. 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . (३) मध्ये नमुद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( २ ) 


ا 


१ 


४३ 


४३- गोटाबोडी 


वालदे मंदिरा मंगलदास 


मु . आंभोरा , पो . आलेवाडा , ता . देवरी , जि . गोंदिया 


بہ 


४५- ककोडी 


धरमगुळे मनिषा रमेश 


मु . ककोडी, पो . ककोडी, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


یہ 


४५ - ककोडी 


नरेटी सुनंदा मोहन 


रा . धवलखेडी , पो . कडीकसा, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


१९ 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८५- गोटाबोडी 


राऊत हरीदास दिवारु 


रा . पिंडकेपार, पो . बोरगाव/ डवकी , ता . देवरी , जि . गोंदिया 


८५-गोटाबोडी 


वालोदे नितेशकुमार अमृत 


मु . धोबीसराड , पो . ता . देवरी, जि . गोंदिया 


८६-मुरदोली 


पंधरे सुषमा अमृत 


रा . आमगाव , पो . मुरदोली , ता . देवरी , जि . गोंदिया 


८८ - परसोडी 


खोबा शारदाबाई सहदेव 


मु . पिंडकेपार, ता . आलेवाडा , ता . देवरी, जि . गोंदिया 


orinsowoua 


८९- केशोरी 


मडावी अनिलकुमार हरिशचंद्र 


मु . मेहताखेडा, पो . कडीकसा , ता . देवरी , जि . गोंदिया 


९१-चिचगड 


कुंभरे सुनिल मोतीराम 


मु . बोदालदंड, पो . फुटाना, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


९१-चिचगड 


मडावी कुसबाबाई फागुसिंग 


मु . गणूटोला, पो . कडीकसा , ता . देवरी, जि . गोंदिया 


९२-पालांदुर / जमी 


भोगारे देवविलास तुलाराम 


मु . मगरडोह , पो. पालांदूर , ता . देवरी, जि . गोंदिया 


९ 


९२-पालांदुर / जमी 


बागडेहरीया उमेश झन्नुलाल 


मु . धमदीटोला , पो . पळसगाव / चू, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३ . 
वाचा : (१ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये. 

( २) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप -२०१५-प्रक्र - १०- का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर - ३३ - कावि - १८६- २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० -६- २०१५ रोजी होवून 
मतमोजणी दिनांक ६- ७ - २०१५ ला झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छूक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका- याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका -याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ ( २ ) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक २१ -३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १- ७, शके १९३८ 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे . 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . ( ३) मध्ये नमुद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


४७- गोठनगाव 


भांडारकर शैलेंद्र रामचंद्र 


रा . पवनी/ धा ., ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


४८ - नवेगावबांध 


तरोणे किशोर चिंतामण 


रा . सावरटोला , पो . चान्ना / कोडका, ता . अर्जुनी मोरगाव , 
जि . गोंदिया 


४८ - नवेगावबांध 


नेवारे देवराम गोमा 


रा . नवेगावबांध, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


४९-बोंडगाव देवी 


पाऊलझगडे कमल प्रमोद 


४९ - बोंडगाव देवी 


भेंडारकर प्राजक्ता प्रदीप 


रा. बोंडगाव देवी, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . घुसोबाटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . येगाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . माहुरकुडा, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


५० -माहुरकुडा 


तिरपुडे महेंद्र हरीदास 


५० - माहुरकुडा 


नाकाडे खुशाल कान्हु 


५० -माहुरकुडा 


नेवारे शामकांत विठ्ठलराव 


रा . बोंडगाव देवी , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


५० -माहुरकुडा 


बडोले अजय सुरेश 


रा . मोरगाव, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


५२ - महागाव 


टेकाम सुधीरकुमार श्रीराम 


रा . बोरी , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


५२ - महागाव 


भोगारे जागेश्वर आडकुजी 


रा. नवनितपूर १, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


५३ केशोरी 


दहीकर भारती चेतन 


रा . केशोरी / कनेरी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. केशोरी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१३ 


५३ - केशोरी 


नाकाडे मनिषा योगेश 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( २ ) 


- 


९३ - झाशीनगर 


( ३ ) 
काटेंगे बाबुराव सुकल 
भोगारे पतिराम मोडु 


रा . पौनी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . झाशीनगर, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


९२- झाशीनगर 


र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १-७, शके १९३८ 


२१ 


परिशिष्ट- ब - चालू 


2 


( ३ ) 


0 


९३ -झाशीनगर 


लांबकाने संजय यादव 


c 


कुंभरे निलकंठ शंकर 


रा. परसोडी / रै, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . नवेगावबांध , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . देवलगाव , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
मु .पो . भिवखिडकी, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


९५ -नवेगावबांध 
९५- नवेगावबांध 
९६- भिवखिडकी 


नाहामुर्तेविकास गोपाळा 
कुंभरे नाजुक नत्थु 


० 


९६- भिवखिडकी 


वळगाये स्नेहलता भानुदास 


मु .पो . बाकटी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


९७-बोंडगाव देवी 


नेवारे नलिनी शामकांत 


रा . बोंडगाव / देवी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


. 


९७- बोंडगाव देवी 


मेंढे लता लक्ष्मण 


रा. सिलेझरी, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


९७-बोंडगाव देवी 


राखडे सविता रामेश्वर 


रा. चान्ना , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


९८ -निमगाव 


रहेले मोरेश्वर साधुजी 


रा. अरततोंडी, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. पो . बाराभाटी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


९९ -बाराभाटी 


बंसोड होमीना विलास 


१०० - माहुरकुडा 


खोब्रागडे भाऊराव रामचंद्र 


रा . महालगाव, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि. गोंदिया 
रा . सिरोली, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१००- माहुरकुडा 


खोब्रागडे रुपचंद रामाजी 


१०१- ताडगाव 


चर्जेलिलाबाई भोजराम 


रा. बोळदे/करड, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१०२- इटखेडा 


खुणे प्रतिभा विजेंद्र 


रा. वडेगाव/ स्टे , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


१०३ - अरूणनगर 


नाकाडे भगवान तुकाराम 


रा. कोरंभीटोला , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. कोरंभीटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१०३ - अरूणनगर 


नाकाडे भैया जिवन 


१०३- अरूणनगर 


मल्लिक सुशिल कृष्णकांत 


रा . गौरनगर, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


१०४ - महागाव 


ठाकरे नारायण सितकुरा 


रा. महागाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


१०४ - महागाव 


बोरकर शिवराम दुधराम 


रा . महागाव , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१०५ -केशोरी 


कापगते वनिता ज्ञानदेव 


रा. कनेरी/ केशोरी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१०६ - भरनोली 


गायकवाड सुभाष तुलाराम 


रा. राजोली , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१०६ - भरनोली 


झोळे तेजराम उरकुडा 


रा . परसटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


गोंदिया : 
दिनांक १६ एप्रिल २०१६ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी, 

गोंदिया . 


ना - एक - अ- ६ ( १३१५ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६/ वैशाख १- ७, शके १९३८ 


सोमवार , एप्रिल २५ , २०१६/ वैशाख ५ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ . 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 


आदेश 
क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)-सिआर - ५- २०१६. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ ( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड नगर 
परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


नगर लहान लहान निवडून 

राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 
परिषदेचे नागरी नागरी द्यावयाची 

जागांची विभागणी 
नाव क्षेत्राचे नाव क्षेत्राचा सदस्य 
वर्ग संख्या स्त्रियांसाठी अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
जातीसाठी जमातीसाठी मागास जातीसाठी जमातीसाठी मागास साधारण 

प्रवर्गासाठी [ रकाना ( ६ ) [ रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी 

पैकी पैकी ] [ रकाना ( ८ ) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१० ) (११ ) ( १२ ) 
नागभीड नागभीड क १७ ९ २ ३ ५ १ २ ३ ३ 


पैकी 


क 


40 


नागपूर : 
दिनांक २१ एप्रिल २०१६ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २१-२७, २०१६ / वैशाख १- ७, शके १९३८ 


२३ 


HTT 9- 31 (3TH .) (71.f .g .) H . SIL. FL ., 31 . 55 . 44 . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGPUR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act, 1965 . 


ORDER 
No.Mun - 19 (3)-CR -5- 2016. 

Under section 9 ( 2) of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration population figures of Census of India , 2011 (including the population of Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), The number of elected Councillors in respect ofNagbhid Nagar 
Parishad Area in Chandrapur District is fixed asmentioned in the following table . 


Similarly, the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens ) and the number of seats to the reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as mentioned in the table . 

The General Elections of the following Nagar Parishad /Nagar Panchayat should be held as per this order. 


TABLE 


--- - 


Name Name Class No . of No . of Seats Reserved For 

Out of Col. (5 ) No . of seats reserved 
of of of Elected 

for women 
Nagar Smaller Smaller Coun 

Pan - Urban Urban cillors Women Scheduled Scheduled Backward Scheduled Scheduled Backward General 
chayat Area Areas 

Castes Tribes Classes of Castes Tribes Classes 

Citizens [Out of [Out of of Citizens 
Col.(6 )] Col. (7)] [Out of 

Col. (8 )] 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) ( 12) 
Nagbhid Nagbohid c 17 9 2 3 5 1 2 3 3 


Nagpur : 
Dated the 21st April 2016 . 


ANOOP KUMAR , 
DivisionalCommissioner and Regional Director, 

Municipal Administration , Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


